विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांची १७ 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.६६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ नोव्हेंबर, २०२० 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०७/१६/आ.पु.क. 
दि.२७.०१.२०१७ 
२) अधिक्षक अभियंता, सा .बां. मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. सअअ (मुं / परिमंडळ / का-७/ 
२०२०/५३०३ दि. ०२ नोव्हेंबर, २०२० 
प्रस्तावना :- 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयाकडे १७ विभागीय लेखापाल 
(परिविक्षाधीन) नव्याने नियुक्त करण्यात आले आहेत. सदर विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांना वेतन 
देण्याकरिता विभागीय लेखापालांची (परिविक्षाधीन) १७ पदे सेवार्थ प्रणालीमध्ये नव्याने समाविष्ट 
करण्यासाठी विभागीय लेखापालांची १७ अधिसंख्य पदे परिविक्षाधीन कालावधीकरिता निर्माण करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर या कार्यालयाकडील विभागीय लेखापाल 
(परिविक्षाधीन) यांना वेतन मिळण्याच्या दृष्टीने विभागीय लेखापाल ( परिविक्षाधीन ) (वे. श्रे. ३५४००- 
११२४००, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार) यांची १७ अधिसंख्य पदे सोबतच्या प्रपत्र 'अ' मधील 
उमेदवाराच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीकरिता निर्माण करण्यास 
शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. प्रपत्र 'अ' मध्ये नमूद उमेदवाराचा प्रशिक्षण कालावधी समाप्त झाल्याच्या 
दिनांका नंतरच्या दिनांकास सदर अधिसंख्य पद आपोआप संपुष्टात येईल. 
२. या बाबीवरील खर्च -मागणी क्र. एच-०६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण , ००१- 
संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (०८) (०२) 
कार्यान्वयन (२०५९ १२४५)>या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
a सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६ /प्र.क्र.७/१६/आ.पु.क. 
दि.२७.०१.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामधील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदरशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१११२१६०३०७८६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(fa. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 
१. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.६६/प्रशासन-१ 


३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

८. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

९. सर्व सह सचिव, उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, as (पूर्व) मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१४. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतिबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई ३२ 
१५. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

१६. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.६६/प्रशासन-१ 


प्रपत्र अ 


शासन निर्णय क्र. ईसटी-२०२०/प्र.क्र.६६/प्रशासन-१ 


दि. १२ नोव्हेंबर, २०२० च्या सोबतचे प्रपत्र 


अ. मेदवाराचे नाव । नियुक्ती शासन सेवेत रूजू । परिविक्षाधीन कालावधी 
क्र आदेशाचा होण्याचा दिनांक समाप्त 
दिनांक दिनांक 
Fac | २ ३ ४. | 4 
(9 | उत्कर्षे वाजपेयी | 94.00.2020 | 94.01.2020 म.पू. | १४.०७.२०२२ 
२  ।आशिषकुमार १७.०७.२०२० | १७.०७.२०२०म.पू. | १६.०७.२०२२ 
३ ।आकाडशानागैच २०.०७.२०२० | २०.०७.२०२०म.पू. ।१९.०७.२०२२ 
४  । देवेश चंद्रकर २३.०७.२०२० | २३.०७.२०२०म.पू. । २२.०७.२०२२ 
ष्‌ अभय गुप्ता ३०.०७.२०२० ३०.०७.२०२० म.पू. २९.०७.२०२२ 
६ | कमलेश कुमार — | 90.02.2020 | १०.०८.२०२०म.पू. | ०९.०८.२०२२ 
७ | सचेत ११.०८.२०२० ।११.०८.२०२०म.पू. ।१०.०८.२०२२ 
दिपक कुमार ११.०८.२०२० | ११.०८.२०२०म.पू. ।१०.०८.२०२२ 
अजयकुमार TAT | १७.०८.२०२० | १७.०८.२०२०म.पू. । १६.०८.२०२२ 
। १० | विवेकानंद २४.०८.२०२० | २४.०८.२०२०म.पू. । २३.०८.२०२२ 
।११_ | योगेंद्र रिंग १५.०९.२०२० | १५.०९.२०२०म.पू. | १४.०९.२०२२ 
१२ | सतिश जुन्वाल | १५.०९.२०२० | १५.०९.२०२०म.पू. । १४.०९.२०२२ 
१३ | विष्णू वर्धन नुती | १८.०९.२०२० | १८.०९.२०२०म.पू. | १७.०९.२०२२ 
१४ | स्नेहील सिंग २१.०९.२०२० | २१.०९.२०२०म.पू. । २०.०९.२०२२ 
१५ | अभिषेक कुमार | २१.०९.२०२० | २१.०९.२०२०म.पू. । २०.०९.२०२२ 
धाकेर 
१६ | श्वेतांक सिंग २१.०९.२०२० २१.०९.२०२० म.पू. २०.०९.२०२२ 
१७ | अर्जुनलाल यादव | २२.०९.२०२० | २२.०९.२०२०म.पू. — | २१.०९.२०२२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


